नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९, राष्ट्रीय 
लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी 
संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ 
उपसमितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२०. 


संदर्भ ares निर्णय समक्रमांक दिनांक १३ मार्च, २०२० 
प्रस्तावना:- 


नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 


राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर सखोळ अभ्यास 


करण्यासाठी BS अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय 


घेण्यासाठी व मंत्रीमंडळास मार्गदर्शन करण्यासाठी सदर समितीस 30 मार्च, २०२० पर्यंत मुदत 


देण्यात आलेली होती. दरम्यान, केंद्र शासनाने कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या 


अभूतपूर्व परिस्थितीत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) बाबतच्या कार्यवाहीस स्थगिती दिली 


आहे, ही बाब विचारात घेता सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 


राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर सखोल अभ्यास करुन 


आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी अँड. अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय 


कार्य व परिवहन यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
मंत्रीमंडळ उपसमितीस दि. ३० नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदरहू समितीने आपला अहवाल दि. ३० नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००६३०१४०९१८३२२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI 


AJETRAO 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb3123 
0d59claf4b6e29ee6c1f13e338b0ccd5168 


१, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=c01c962d08bd39997d4c4d 


6e7e19f8acf340d1a5c4dd2b9a009773696 


07००82, ou=HOME DEPARTMENT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 


Date: 2020.06.30 15:02:37 +05'30' 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, (संसदीय कार्य व परिवहन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, (इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती 
आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भूकंप पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री, (पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री, (अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी 
सचिव मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१०.मा. राज्यमंत्री, (गृह) (ग्रामीण/शहरे) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१३.अपर मुख्य सचिव (अव सु), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१४.पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१६.अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, मुंबई 

१७. संचालक, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र (भारत सरकार, गृह मंत्रालय), मुबई 

१८.निवडनस्ती. 


